सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
मे. फ्लाय अँश क्लस्टर चंद्रपूर या 
औद्योगिक समूह प्रकल्पाबाबत सुरु 
असलेल्या लवाद शुल्कासाठीची फी 
अदा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. क्लस्टर-२०१५/प्र.क्र.२२२/उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-०१ जून, २०२१. 


वाचा- १. उद्योग संचालनालयाचे क्र. उसं/औसशा/फ्लाय अँड क्लस्टर /चंद्रपूर /२०२१ /ए-४८२, 
दिनांक २७.०४.२०२१ चे पत्र. 
२. शासन निर्णय- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. क्लस्टर-२०१५/प्र.क्र.२२२/ 
उद्योग-७, 
३.उद्योग संचालनालयाचे क्र. उसं/औसशा/फ्लाय अँश क्लस्टर /चंद्रपूर /२०२१ /ए-५२२, 
दिनांक ०१.०६.२०२१ चे पत्र. 


शासन शुद्धिपत्रक - 


संदर्भाधिन दिनांक ०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मध्ये 

“सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार, विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग 
संचाळनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.” 

याऐवजी 

“सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार, उद्योग सह संचालक, विभागीय 
कार्यालय, नागपूर यांच्या कार्यालयातील “आहरण व संवितरण अधिकारी' यांना देण्यात येत 
आहेत.” 

सदर शासन शुद्धिपत्रक हा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥१॥१/१५॥॥9.9०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०२११३१४२४९१० असा 
आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Nitin Jotiram 
Dangare 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई-३२. 

२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
) 
) 


8) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
५) कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, नागपूर. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः क्लस्टर-२०१५/प्र.क्र.२२२/उद्योग-७ 


६) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
७) विभागीय उद्योग सह संचालक, नागपूर. 
) 
) 


८) वित्त विभाग (व्यय-१६), मंत्रालय,मुंबई. 
९) अवर सचिव, (प्रशासन-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 
१०) निवडनस्ती (उद्योग-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


